मिरा-भाईदर महानगरपालिका स्थायी समिती 
सभेने दि.१६.०३.२०२० रोजी पारीत केलेला 
ठराव क्र. १०२, हा महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कलम-४५१(१) अन्वये, प्रथमत: 
निलंबित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मिभाम-११२१/प्र.क्र.९८/नवि-२८ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७.०६. २०२४ 


संदर्भ:-१) मिरा-भाईंदर महानगरपालिका स्थायी समिती सभा ठराव क्र. १०२, दि.१६.०३.२०२०. 
2) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/आस्था/९९४/२०२१-२२, 
दि.३०.०७.२०२१ 
3) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/आस्था/३३९३/२०२१-२२, 
दि.१४.०२.२०२२ 
8) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/आस्था/१२५१/२०२२-२३, 
दि.०७.०९.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

श्री. सचिन चवाथे, जनसंपर्क अधिकारी, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांनी एकाच 
पदासाठी दोन स्वतंत्र अर्ज करून दोन्ही अर्जासोबत वेगवेगळ्या शैक्षणिक अर्हतेचे व बनावट/खोटी 
प्रमाणपत्र स्वत:चे फायद्यासाठी दाखल करून, त्यांनी महानगरपालिकेची फसवणक केल्याने त्यांना 
दि.०२.०८.२०११ रोजी महानगरपालिकेच्या सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. श्री. चवाथे यांची सेवा 
पुनर्स्थापित करण्याबाबत स्थायी समितीने कोणत्याही कायदेशीर बाबींचा व कागदोपत्री पुराव्याचे 
अवलोकन न करता ठराव क्र.१०२, दि.१६.०३.२०२० अन्वये पारीत केलेला आहे. 
२. श्री. चवाथे यांचे बाजून कोणत्याही तर्काशिवाय त्यांना नोकरीत पुनर्स्थापित करण्याबाबतचा 
स्थायी समितीचा दि.१६.०३.२०२० चा ठराव क्र. १०२ हा कोणत्याही कायदेशीर बाबींचा व 
कागदोपत्री पुराव्याचे अवळोकन न करता केलेला आहे. स्थायी समितीने दि.१६.०३.२०२० रोजी 
पारीत ठराव क्र. १०२ हा महानगरपालिकेच्या आर्थिक, प्रशासकीय तसेच, व्यापक लोकहिताच्या 
विरूध्द असल्याने, आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांनी Sad ठराव विखंडीत करण्याची 
शासनास विनंती केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२१/प्र.क्र.९८/नवि-२८ 


३. आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांनी उक्त ठरावाच्या विखंडनाकरिता नमूद केलेली 
कारणमिमांसा विचारात घेता, सदर ठराव महानगरपालिकेच्या आर्थिक, प्रशासकीय तसेच, व्यापक 
लोकहिताच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका स्थायी 
समिती सभेने प्रशासनाच्या विरूध्द जाऊन दि.१६.०३.२०२० रोजी पारीत केलेला ठराव क्र.१०२ हा 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-४५१ (१) अनुसार निलंबित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन [नणय निर्णय:- 

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने प्रशासनाच्या विरूध्द जाऊन 
दि.१६.०३.२०२० रोजी पारीत केलेला ठराव क्र.१०२, हा महानगरपालिकेच्या आर्थिक, प्रशासकीय 
तसेच, व्यापक लोकहिताच्या विरोधात असल्याने, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम- 
४५१ (१) नुसार निलंबित करण्यात येत आहे. याबाबत संबंधितांना अभिवेदन करण्यासाठी ३० दिवसांची 
संधी देण्यात येत आहे. विहीत मुदतीत अभिवेदन सादर न झाल्यास अधिनियमाच्या कलम-४५१ (३) 
नुसार पुढील आवऱ्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/////.॥॥8॥७॥७59॥॥॥9.90०७.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०६०७१४३९२९२८२५ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUSHILA DHONDIRAM ? का 
PAWAR j. पष्धा्रपापधयापापर वतम 


(सुशिला पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जि.ठाणे. 
३) प्रधान सचिव (नवि २), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) उप सचिव (नवि-२८), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) निवडनस्ती (नवि-२८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


